सोमेया पब्लिकेशन्स प्रा. लि. 


१७२, मुंबई मराठी ग्रेथसंग्रहालय मार्ग, दादर. 
मुंबई-७ ०००१४ 


दूरध्वनि: ८८२०२३० तारेचा पत्ता : बुकमार्क 
(छि 
एफू-६, बँक ऑफ बरोडा बिल्डिंग, पार्टमेन्ट स्टीट, 


नवी दिल्ठी-११० ००१ 


दूरर्ध्वान : ३१०१४१ 1) ३१००८२ 


धी बुक सेन्टर लि. ( मुद्रणालय विभाग ) मुंबई-४०० ०२२ 


७) अ जो "७ ४) /)_*) 
सांमेया पब्लिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड 
१७२, सुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय माग, 
दादर, सुंबई ४०० ०१४ 


कादंबरी 
शिवकुमार जोशी अनुवाद: श्रीपाद जोशी 


आभाळाचे अश्रू 


१९४१ ते १९५० या दशकाच्या पाश्‍वेभूमीवर लिहिलेली कादंबरी. 
या कालखंडातील अनेक व्यथित करणार्‍या घटनांचे, आक्रंदनाचे अलिप्त- 
पणे केलेले चित्रण. गुजरात आणि बंगाल या दोन प्रांतांतील घटनां- 
मधून सबंध भारताचे चित्र येथे साकारले आहे. 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: ४९५ 0 मूल्यः रु. १५.०० 
शेलजा राजे 


तुळशीपत्र 


एका त्यागी आणि सर्मापित स्वी-जीवनाची अंतःकरण हेलावणारी 
ही कथा आहे. त्यागात आनंद मानणार्‍या जीवनाची ही कहाणी प्रत्येक 
स्त्रीने वाचावी अशी आहे. सुबोध आणि भावनाशील शेलीते लिहिलेली 
ही कथा वाचताना असे वाटते की लेखिका त्या घराण्यात जणू स्वतः 
वावरलेली आहे. 


आकार: क्राउन अष्टमांश 0 पृष्ठे: १६८ 0 मूल्य: रु. १५.०० 
शरच्चंद्र टोंगो 
हो काहो माणसं 


लेखकाच्या अनुभवसंपन्न जीवनात त्याला भेटलेली ही काही माणसे. 
ही माणसे तुमच्याआमच्यासारखीच सामान्य माणसे आहेत. परंतु ती 
सामान्य आहेत म्हणूनच ती आपल्याला जवळची वाटतात. 


कादंबरीच्या भाषेत कोठेही पाल्हाळ नाही. अलंकारिक भाषेचा 
सोस नाही. निसर्गवर्णनाची खरात नाही. सरळ साधी भाषा, छोटी 
छोटी. वाक्ये यांनी व्यक्ती आणि वातावरण यांचें जिवंत चित्र लेखक 
आपल्यापुढे उभे करतो. 


आकार: क्राउंन अष्टमांश 0 पृष्ठे: १५२ 0 मूल्य: रु. १४, ०० 


१ 


कथासंग्रह 


अरविंद गोखले 
जत्रा 


अरविंद गोखले यांनी १९५९ ते १९६३ या चार वर्षात लिहिलेल्या 
कथांपैकी निवडक वीस कथा या पुस्तकात एकत्रित केलेल्या आहेत. 
परदेशप्रवासानिमित्त दीड-दोन वर्षे लेखणीला विराम दिल्यानंतर परत 
नव्या मंनाने व नव्या जोमाने या कंथा लिहिल्या गेल्या आहेत. 


आकार: क्राउन अष्टमांश 0 पृष्ठे: २३१ 0 मूल्य: रु. ८.०० 


अरविद गोखले 
मुसळधार 

गेल्या दोन तपांहूनही अधिक काळ मराठी कथासृष्टीतील आपले 
अग्रगण्य स्थान कायम ठेवून असणार्‍या सदाबहार कथालेखकाच्या व 
अलीकडील कथांचा हा संग्रह. प्रत्येक कथेच्या आरंभी तिची जन 
कहाणी देण्याचा प्रयोग हे या कथासंग्रहाचे खास वेंशिष्ट्य- 
आकार: क्राउन अष्टमांश 0 पृष्ठे: १८४ 0: मूल्य: रु. ् कि 


अरविद गोखले 
मुक्ता 

अरविंद गोखले यांनी १९६५ ते १९७२ या आठ वर्षांत लिहिलेल्या 
कथांपैकी निवडक अठरा कथा या पुस्तकात एकत्रित केलेल्या आहेत. 


अशा अग्रगण्य व अभिजात लेखकाच्या निवडक कथा या 8 
वाचावयास मिळणे हेच रसिकांना कथासाहित्याचे मुक्‍तांगण ! 
आकार: क्राउन अष्टमांश (0 पृष्ठे २३४ 0 मूल्य रु. १६. ०० 


लीला श्रीवास्तव 
फाशो गेलेली ञ्न्हे 


लीळा श्रीवास्तव यांच्या कथा म्हणजे प्रत्यक्ष जीवनाशी संबंधित 


असं सजीव साहित्य. त्यांच्या कथांतून दारिद्रथ, दुराचार, बकाली 
जीतन यांचे उघडेनागडे दर्शन घडतं. 


आकार: क्राउन अष्टमांग 0 पृष्ठे: १८४ 0 मूल्य: रु. ८.५० 


रन 


विजया काळे 


भरती 


सहज एखादे बी मातीत रुजावे, सहजच त्याला कोंब फुटावा, 
बघता बघता तो मातीतून बाहेर पडावा, वर अंकुर यावा, पाने फुटावीत, 
म्हणता म्हणता रोप वाढीला लागावे, बहरावे अशीच, अगदी इतकी 
सहज विजया काळे यांची कथा विकास पावते. जिथे कथाबीज आढळ- 
णार नाही असे वाटते तिथेच नेमके त्या कसदार कथाबीज शोधून काढ- 
तात. त्यांच्या कथांमध्ये अनुभवांची अपूर्वाई जाणवते. अचूक मनो- 
विश्लेषण, सूक्ष्म निरीक्षण व स्पष्ट रेखाटन यांमुळे सर्वे कथा रेखीव 


आकार: क्राउन अष्टमांश 0 पृष्ठ: १५६ 0 मूल्य: रु. ८.०० 
मालती दांडेकर 


आता फुलांनाच जपायचे 


आटोपशीर कथानक, रोजच्या व्यवहारात आढळणारे प्रसंग आणि 
पात्रे व साधी ओघवती भाषा यामुळें मालतीबाईंच्या कथा वाचकांना 
सुरस कादंबर्‍यांइतक्याच आकर्षक वाटतात. उच्च व मध्यम पांढरपेशा 
वर्गाचे व त्यांच्या आचारविचारांचे यथातथ्य चित्रण त्यांच्या कथांत 
आढळते. स्त्रिया आणि त्यांची सुखदुःखे त्या अत्यंत आत्मीयतेने व 
उत्कटतेने रंगवितात. 


आकार: क्राउन अष्टमांश 0 पृष्ठे: १९० 0 मूल्य: रु. ८.०० 


मालती दांडेकर 


केशरपुष्प 


प्राचीन युगापासून चालत आलेल्या लोककथांमध्ये आजच्या कथेचे 
कितीतरी गुण सामावलेले दिसतात. या लोककथासाहित्यातील काही 
मनोरंजक विषय निवडन घेऊन त्यांचेच दर्शन वाचकांना घडविण्या- 
करिता लिहिलेल्या ललित लेखांचा हा संग्रह आहे 

संतत पंचेचाळीप' वर्षे कथालेखन करणार्‍या सो. मालतीबाईंच्या 
लेखांचा हा संग्रह म्हणजे मालतीबाईच्या रसिक दृष्टीची व वृत्तीची 
सुखद प्रचीतीच होय 


आकार: डेमी अष्टमांश () पृष्ठे: १०९ 0 मूल्य: रु. १८.०० 


1 


सोहर 0 मकरंद 


अनुक्रमे १९६८ व १९६९ च्या दिवाळी अंकांतून 'महाराष्ट्र टाइम्स'- 
च्या वाचकांनी निवडलेल्या उत्कृष्ट कथा या दोन संग्रहांत समाविष्ट 
झाल्या आहेत. 

रणजित देसाई, अरविंद गोखले, व. पु. काळे, पु. भा. भावे, ग. दि. 
माडगूळकर, सुमति क्षेत्रमाडे, शरच्चंद्र चिरमुले, जी. ए. कुलकर्णी, 
लीला श्रीवास्तव, इत्यादि बिनीच्या कथाकारांच्या निरनिराळ्या 
ढंगाच्या कथा असलेले हे वैशिष्ट्यपूर्ण कथासंग्रह. आजच्या मराठी 
कथेतील सर्वे प्रवाहांचे प्रतिनिधित्व करणारे संग्रह. 


मोहर-आकार: क्राउन अष्टमांश 0 पृष्ठे: २७९ 0 मूल्य: रु. ८.०० 
मकरंद-आकार: क्राउन अष्टमांश (0 पृष्ठे: १८६ 0 मूल्य: रु. ८. ०० 


मुरलीधर कुलकर्णी 
थोरला 


“मुरलीधर कुलकर्णी या नव्या दमाच्या लेखकाचा हा नवा कथा- 
संग्रह. प्रादेशिक, विशेषत: वऱ्हाडी खेड्यांतील लोकांचे, त्यांच्या स्त 
णीचे, त्यांच्या देन्याचे, वैभवाचे, समस्यांचे, त्यांच्या बोलीभाषेत के 
चित्रण हे या संग्रहाचे वैशिष्टय. . .” 
आकार. क्राउन भष्टमांश 0 पृष्ठे: १४८ 0 मूल्य: रु. ५.०० 


--लोकसत्ता 
सुभाष भेण्डे 
जित्याचो खोड 


समाजाच्या विविध वृत्तींचे व प्रकृती वे विडंबन हा भेण्डे यांच्या विनो- 
दाचा स्थायीभाव आहे. सूक्ष्म निरीक्षण आणि त्यातून फुललेला विनोद 
यांमुळे डॉ. भेण्डे यांचा विनोद अभिजात आणि रंजक झाला आहे. 
आकार: डेमी अष्टमांश (0) पृष्ठे: १३६ (0) मूल्य: रु. १६.०० 


सॉरी रांग नंबर 


_ मुंबईच्या टेलिफोन कार्यालयात काम करणार्‍या पाच तरुण लेख- 
कांच्या निवडक नऊ कथांचा संग्रह. मध्यमवर्गीयांच्या आयुष्यांतील 


प्रसंग व समस्या यांवर या कथा आधारलेल्या असल्यामुळे त्या वाचकांना 
आवडत्तील अशाच आहेत. र 


आकार: क्राउन' अष्टमांश 0 पृष्ठे: १२२. 0 मूल्य: रु. ६.०९ 


%/* 


नाटक एकांकिका 


ग. दि. माडगूळकर 
दोन नृत्यनाटिका 'कथा ही रामजानकीची' व 'शिवपार्वती' 

माडगूळकरांच्या पहिल्या नृत्यनाटिकेत तुलसीदासांचे कोमल 
पडसाद ऐक येतात, तर दुसरीत कालिदासाचे. तथापि ते अगदी बारीक 
न कळत्या हुंकारासारखे. त्यामुळे त्यांना कोगताही जडपणा आलेला 
नाही. सर्वत्र सुगमपणा आणि कुशलता यांची हातगुंफणी चालू असल्या- 
प्रमाणे वाट 

-अर्रावद मंगरूळकर 

आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: ६८ 0 मूल्य: रु. ६. ०० 


ग. दि. माडगूळकर 
गीतसोभद्र 

“सुभद्रेच्या लग्नाची कथा अण्णा किर्लोस्करांनी 'सोभद्र' नाटकात 
सांगितली. अण्णा माडगूळकरांनी त्यातल्या गद्याचीही गीते केली 
आणि सोभद्राचे गीतसोभद्र' केले. . .किर्लोस्कर-माडगूळकरांच्या प्रति- 
भेचे कूळ एक असल्यामुळे इथे वडाची साल पिंपळाला लागली नाही 
हे दोन प्रतिभांचे दोन ज्योतींसारखे मीलन आहे.” 

-पु. ल. देशपांडे (प्रस्तावना ) 

आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: ६५ 0 मूल्य: रु. ५.०० 
प्रा. श्री. र. भिडे, प्रा. व. दि. कुलकर्णी, प्रा. भालबा केळकर (संपादक) 
एकांकिका वाटचाल 


मराठी एकांकिका या वाडमय प्रकाराचा साकल्याने आढावा घेणारा 
हा पहिला ग्रंथ. 

मराठी एकांकिकेच्या उगमापासून आजपर्यंतच्या म्हणजें गेल्या अडी- 
चशे वर्षांतील प्रातिनिधिक अशा सोळा एकांकिका येथे संग्रहित केल्या 
आहेत- 'श्री लक्ष्मीकल्याणनाटक' या आद्य एकांकिकेपासून पु. शि. रेगे 
यांच्या माधवी एक देणे' पर्यंत 

याशिवाय मराठी एकांकिकेचा उगम आणि विकास, तिचे स्वरूप 
आणि कार्य यांविषयी प्रदीर्ध अभ्यासपूर्ण प्रस्तावना आणि या संग्रहातील 
प्रत्येक एकांकिकेचे साहित्य-स्वरूप आणि निमिती-कल्पना स्पष्ट कर- 
णारी विस्तृत टिपणेही या ग्रंथात समाविष्ट आहेत 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: २३३० 0 मूल्य: रु. १६. ०० 


४] 
पप 


प्रा. श्री. र. भिडे संपादक 


निवडक एकांकिकाः १९६५ 
आणि 
निवडक एकांकिकाः १९६६ 


एक स्वतंत्र आणि प्रभावी कलाप्रकार म्हणून मराठी एकांकिका 
आपले महत्त्व प्रस्थापित करू लागली आहे. दरवर्षी मराठी भाषेत 
कितीतरी दर्जेदार एकांकिका प्रसिद्ध होतात. प्रयोगक्षमता व साहित्य 
गुण असलेल्या निवडक एकांकिका आणि त्या त्या वर्षात प्रकाशित 
झालेल्या सर्वे एकांकिकांची सविस्तर सूची या दोन संग्रहांत समाविष्ट 
करण्यात आली आहे. साहित्याचे अभ्यासक आणि नाट्यरसिक यांना 
अत्यंत उपयुक्‍त संग्रह. 


निवडक एकांकिका: १९६५ 
आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: २८४. मूल्य: रु. १२.०० 
निवडक एकांकिका: १९६६ 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: २४४ 0 मूल्यः रु. १२.०० 


नानासाहेब फाटक 
स्मृतिसुगंध 


हॅम्लेट, वृंदावन, सुधाकर, राघोबादादा, झुंझारराव इत्यादी अनेक 
भूमिका गेली पन्नास वर्षे गाजविणारे मराठी रंगभमीचे तपोवृद्ध नट- 
श्रेष्ठ श्री. नानासाहेब फाटक यांनी आपल्या अनुभव-संपन्न आयुष्यात 
जेजे पाहिले व अनुभवले त्याची या पुस्तकात रसिक वृत्तीने आणि 
सहूदयतेने चिकित्सा केली आहे. या नटश्रेष्ठाने या पुस्तकात आळ- 
विलेल्या आठवणी म्हणजे त्याच्या आयुष्याचा ताळेबंदच. 


आकार: क्राउन अष्टमांश (0) पृष्ठे: १८० 0 मूल्य: रु. ७.५० 


बटा 


मेजर रा. गो. साळवी 
स्वाधीन को देवाधीन 


दुसऱ्या महायुद्धात मेजर साळवी मध्यपूर्वेतील रणांगणावर गेले. 
टोब्रुकच्या वेढ्यात त्यांना युद्धवंदी म्हणून अटक झाली. जमंनांच्या 
कैदेत एक वर्षे काढल्यानंतर त्यांनी कंद्यांच्या छावणीतून आपली सुटका 
करून घेतली व इटालियनांच्या साह्याने मुक्‍त होऊन स्वदेशी परत आले. 
या काळात त्यांनी सेनाधिकारी आणि युद्धबंदी अशा दोन्ही नात्यांनी 
जी साहू्से केली आणि संकटे भोगली त्यांचे अत्यंत रोमांचकारी शद्वचित्र 
या पुस्तकात रेखाटले आहे. 
आकार: डेमी अष्टमांश ९) पृष्ठे: १४७ 0 मूल्य: रु. ३.५० 


द. म. सुतार 
प्रासाद आम्हा बंदोशाळा 


भारतीय स्वातंत्यलळढ्याचा सविस्तर आणि सर्वांगीण इतिहास 
सिद्ध होण्यासाठी त्या लढ्यात भाग घेतलेल्या लहानथोर कार्यकर्त्यांचे 
अनुभव या पुस्तकात ग्रथित झाले आहेत. फुलांची आवड, कष्ट कर- 
ण्याची तयारी, इतरांना आनंद देण्याची होस आणि चहाप्रेम यासंबं- 
धीच्या ह॒कीकतींमुळे ही स्मेतिचित्रे मनोज्ञ झाली आहेत. 


आकार: क्राउन अष्टमांश () पृष्ठे: १८० ९0) मूल्यः रु. ५. ०० 


प्रबोधनकार ठाकरे 
माझी जीवनगाथा 


“महाराष्ट्रभूषण प्रबोधनकार केशव सोताराम ठाकरे म्हणजे एक 
बहुरंगी, बहुढंगी नि बहुरूपी कर्तुत्ववान पुरुष. अशा ह्या महाभागाच्या 
गतिशील जीवनात अनेक संघर्षे नि संगर झाले. त्यांना निधडेपणाने 
तोंड देऊन त्यांवर त्यांनी जी मात केली, त्याचे ठसठशीत, रसरशीत 
नि प्रभावी कथन करणारी ही 'जीवनगाथा' आहे. गोव्यापासून नाग- 
प्रपर्यंत सवव महाराष्ट्र पायाखाली घालून महाराष्ट्रातील समाजाचे 
प्रत्यक्ष निरीक्षण केलेल्या महाराष्ट्राच्या एका पराक्रमी पुत्नाच्या 
ह्या आठवणी आहेत.” 

-धनंजय कोर 
आकार: डेमी अष्टमांश () पृष्ठे: ४९१ -- आटे पेपरवरील वीस 
छायाचित्रे 


मूल्य: कापडी बांधणी रु. ३५.०० कागदी बांधणी रु. १५.०० 


क च 


इंदिरा गांधी 
स्वप्नसिद्धीची दहा वष 


भारताच्या पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या निवडक लेखांचा 
आणि भाषणांचा हा प्रातिनिधिक संग्रह त्यांचे व्यक्तिमत्व, त्यांचा 
दृष्टिकोन, त्यांची विचारधारा यांचे सम्यक्‌ दर्शन घडविणारा आहे. 
श्रीमती गांधींच्या आयुष्यात ज्या लहानमोठ्या घटना घडल्या आणि 
त्यांच्या मनात क्रिया प्रतिक्रियांचे जे तरंग उठले, त्यांचे प्रतिविव या 
संग्रहाच्या पानापानावर उमटले आहे. 


या दशकाच्या कालखंडात कितीतरी महत्वपूर्ण घटना देशात आणि 
परदेशात घडल्या आहेत. या घटना त्यांनी ज्या कौशल्याने हाताळल्या 
त्यातून त्यांची श्रेष्ठ दर्जाची मुत्सदेगिरी आणि अचूक निर्णय घेण्याची 
क्षमता जगाला कशी दिसली याची कल्पना त्या त्या प्रसंगी त्यांनी जी 
भूमिका घेतली त्यावरून स्पष्ट होते आणि त्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या 
एका असामान्य तेजस्वी पैलंचे दर्शन घडते. 


आकार: डेंमी अष्टमांश () पृष्ठे: ३५२ -- आटंपेपरवरील १६ पानी 
छायाचित्रे 
कापडी बांधणी: रु. ४०. ०० 
कागदी बांधणी: रु. २०. ०० 


प्रभाकर माचवे 
जगजीवनराम : व्यकती आणि विचार. 


श्री. जगजीवनराम यांनी श्रम, दळणवळण, रेल्वे, संरक्षण, कृषी अशा 
अनेक खात्यांतून मोलाची राष्ट्रसेवा केली. त्याचे कारण ते अत्यंत गरीब 
व मागासलेल्या जमातीतून वर आले असले तरी राष्ट्रीय लढ्याच्या मुख्य 
धारेला त्यांनी एकनिष्ठेने स्वत:ला वाहून घेतले. हा त्यांचा जीवना- 
लेख, भारतातील समता व विषमता आणि याचप्रमाणे बिहारच्या 
राष्ट्रोय व सामाजिक इतिहासाच्या पाशवंभूमीवर अत्यंत परिश्रमपूर्वक 
व वस्तुनिष्ठ दृष्टीने या पुस्तकात अंकित करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 
बाबूजींबहदुल देशातील व परदेशातील माननीय व्यक्तीचे विचार, अभि- 
माय व मंगल आशिर्वादही येथे ग्रथित केले आहेत. 


आकार: डेमी अष्टमांश (0) पृष्ठे: २१४-- आटंपेपरवरील ८ पानी 
छायाचित्रे 


कागदी बांधणी: रु. १०.०० 


मर,ह्र सरदेसाई 


आभाळाचे मन 


स्वतंत्र गोमंतकाचे पहिले मुख्यमंत्री श्री. दयानंद (भाऊसाहेब) 
बांदोडकर हे एक अद्वितीय नेते होऊन गेले. दानशूरता, निर्भयपगा, 
शिस्तीवद्दल आवड, शिक्षणाबद्दलची आस्था, गरिबांबद्दल कळकळ वगेरे 
त्यांच्या स्वभावाचे पैलू दाखविणार्‍या त्यांच्या आयुष्यातील घटनांचे 
यांत आकर्षेक भाषेत वर्णन करून सांगितले आहे. 


किशोर वाचकांना हे पुस्तक फारच उद्बोधक वाटेल. 
आकार: डेमी अष्टमांश (0) पृष्ठे: ६८ 0 मूल्य: रु. ३. ७५ 
.71/ ७8२ 
ब्काण 
प्रभाकर अत्रे 


कथा सृजनाची 


पु. भा. भावे, पु. ल. देशपांडे, वसंत कानेटकर, श्री. ना. पेंडसे, बा. भ. 
बोरकर इत्यादी दहा नामवंत साहित्यिकांच्या 'साहित्यनिमिती' या 
विषयावरील सविस्तर, उद्दोधक व मनोरंजक मुलाखती, प्रत्येक 
साहित्यिकाचा कर्त्‌त्वालेख आणि त्यांच्या हस्ताक्षराचा नमुना या 
पुस्तकात समाविष्ट आहेत. 


आकार: डेमी अष्टमांश ९) पृष्ठे: १५९ (0 मूल्य: रु. १०.०० 


ज. द. जोगळेकर 
भारताची युद्धशास्त्राची उपेक्षा 


“श्री. ज. द. जोगळेकर यांनी प्रस्तुतचा प्रबंध लिहून मराठी भाषेत 
युद्धशास्त्राविषयी जी हाताच्या बोटांवर मोजता येण्याजोगी पुस्तके 
आहेत त्यामध्ये एका मोलाच्या पुस्तकाची भर घातली आहे. त्यांनी 
जो विषय निवडला आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा पण त्याचबरोबर अति- 
शय अप्रिय वाटणारा आहे. कारण तो कटू आहे. . .* 


-ना. ग. गोरे (प्रस्तावना ) 
आकार : डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: १२० ९) मूल्य: रु. १०.५० 


९ 


सुधाकर राजे 
वेगळे जग 


विज्ञान, निसर्ग, साहस, गुन्हेगारी, अतींदिय अनुभव, इत्यादि 
विषयांमधील अनेक रोमांचकारी, सुरस व चित्तचक्षुचमत्कारिक 
अनुभवांनी समृद्ध असलेल्या नव्या व निवडक इंग्रजी पुस्तकांच्या वेगळ्या 
जगा'चा परिचय करून देणारे हे पुस्तक वाचकाने हातात घेतल्यानंतर 
पुणे वाचूनच तो ते खाली ठेवतो. 


आकार: क्राउन अष्टमांश (0) पृष्ठे: १९७ 0 मूल्य: र. ७. ?? 
ज. द. जोगळेकर 


अमेरिकन क्रांती 


अमेरिकेचा शोध लागला येथपासून सुरवात करुन तेथे वसाहती 
कशा वसल्या, त्यांचा मायदेशाशी कसा वाद सुरू झाला, त्या वादाचे 
पर्यवसान युद्धात होऊन त्या युद्धाचे अबेरीस अमेरिका कशी स्वतंत्र 
झाली त्या क्षणापर्यंतची कथा सांगितली आहे. या क्रांतीत घडलेल्या 
रोमांचकारी घटना, तिने निर्माण केलेली विचारसंपदा, तह वन 
प्रसंग व त्या समरप्रसंगातले सेनानी यांच्याविषयींची माहिती एंतिहा- 
सिक घटनांशी प्रामाणिक राहून पण नाट्यमय पद्धतीने सांगितली आहे. 
इतका विस्तृत काळ नि त्या काळातील नाट्यमय घटना इतक्या 
मोजक्या शब्दांत सांगणारा मराठीतील पहिला ग्रंथ. 


आकार: डेमी अष्टमांश () पृष्ठे: २२४ कापडी बांधणी: रु. २५. ०० 
कागदी बांधणी रु. २५. ०० 


प्रा. दु. पां. कुळकर्णी 
डॉ. बा. र. रायरीकर 


लॉड केन्स : व्यक्ति आणि विचार 


प्रचलित सिद्धांताला धक्का देणारी नवी शास्त्रीय कल्पना मांड- 
णाऱ्या क्रांतिकारी प्रवृत्तीच्या विचारवंतांत केन्सची गणना होते. अशा 
थोर अर्थशास्त्रज्ञाच्या व्यक्तिमत्वाचा आणि विचारांचा थोडक्यात 


य ग्रंथकर्त्यांनी या छोट्या पुस्तकात मराठी वाचकांना करून दिला 
आहे. 


शह. १०७ 


“सत्यासाठी झगडणारा शिलेदार” असे केन्सचे अगदी समर्पक 
वर्णन ग्रंथकर्त्यांनी एका प्रकरणात केले आहे. हे अल्प चरित्र सर्वसमावेशक 
आहे हे त्याचे वैशिष्ट्य. केन्सच्या व्यक्तिमत्वाचे कितीतरी पैलू वाच- 
कांना या छोट्या पुस्तकात दिसतील. 


अ्थेशास्त्राशी परिचय असलेल्या कोणत्याही व्यक्‍तीला हे चरित्र 
आकर्षून घेईल यात शंका नाही. पण हे चरित्र-विषय झालेल्या व्यक्‍तीच्या 
जीवनातच मुळी इतकी विविधता आहे की हे चरित्र कोणालाही स्फूति- 
स्थान वाटावे. 


आकार: डेमी अष्टमांश () पृष्ठे: ८८ (0) कागदी बांधणी मूल्य: ₹ ८.०० 


रमेश काणकोणकर 
सपे परिचय 


सर्पाविषयीच्या अनेक शंकांचे निरसन करणारी मनोरंजक माहिती 
या पुस्तकात साध्या व सोप्या भाषेत दिली आहे. योग्य त्या ठिकाणी 
सुरेख आकृत्या दिल्या आहेत. 

सर्पदंशाचे निदान, ते. टाळावेत कसे आणि प्रथमोपचार यांसंबंधी 
सांगोपांग व शास्त्रशुद्ध माहिती दिली आहे. 

श्री. काणकोणकर हे मुंबईतील ख्यातनाम हाफकिन संस्थेत वरिष्ठ 
वैज्ञानिक अधिकारी असून, सर्पविष हा त्यांचा संशोधन-विषय आहे. 


आकार: डेंमी अष्टमांश ९) पृष्ठे: १२४ 0) मूल्य: रु. १७.०० 


वसंत शांताराम देसाई 
किर्लोस्कर आणि देवल 


किर्लोस्कर आणि देवल यांच्यासारखी गुरुशिष्याची जोडी मराठी 
नाट्यसृष्टींत अद्यापि झाली नाही. १८८० ते १९०० या कालखंडात 
या गुरुशिष्यांच्या कार्याच्या परस्परपूरक प्रवाहाने आधुनिक मराठी 
रंगभूमीची जडणघडण झाली. अभिजातता, काव्यात्मकता, रसिकता 
आणि संपुर्ण संगीतमयता यांची बैठक मराठी रंगभूमीवर याच गुरु- 
शिष्यांनी पसरली'. देवलांनी शिकवून तयार केलेल्या नटांमुळे नाट्य- 
शिक्षणाची एक परंपरा निर्माण झाली. किर्लोस्करांच्या व देवल यांच्या 
कलाजीवनांचेही दर्शन घडविले आहे. 


आकार: डेमी अष्टमांश (0) पृष्ठे: १६५ 0) मूल्य: र. २०.०० 


५१ 


वसंत शांताराम देसाई 
गडकऱ्यांची नाट्यसृष्टो 


गडकर्‍्यांचे शेवटचे नाटक रंगभूमी 7र येऊन आता साठ वर्षे लोटली 
असल्यामुळे त्यांच्या नाटकांविषयी समतोलपणे विचार करणे आता 
शक्य आहे. गडकऱ्यांनी चार नाटके लिहिली व पाचवे 'राजसंन्यास' 
अपुर्ण राहिले. या चार नाटकांचा विचार व 'राजसंन्यास' या नाटका- 
तीळ भाषेचा विचार या पुस्तकात केला आहे. 

श्री. देसाई यांच्यासारख्या नाट्यशास्त्रांतील अधिकारी समीक्षकाने 
लिहिलेले हे पुस्तक प्राध्यापक, विद्यार्थी व नाटयप्रेमी वाचक यांना 
फारच उद्‌वोधक वाटेल. 
आकार: डेमी अष्टमांश (0) पृष्ठे: १८८ 0 मूल्य: रु. २४. ०० 


किज्यार वाड्य़य 


बाबुराव सावे 
निसर्गाच्या प्रांगणात : पक्षी 


अगदी सोप्या, जिव्हाळ्याच्या भाषेत चाळीसहून अधिक पक्ष्यांची 
ओळख करून दिली आहे. मोठा टाईप आणि खूप सुंदर चित्रे अस- 
लेल्या या पुस्तकाने नऊ ते चौदा वर्षांच्या मुलांना निसर्गाचे निरीक्षण 
करण्याचा छंद जडेल, त्यांची जिज्ञासू वृत्ती वाढेल. 

महाराष्ट्र सरकारचे बालवाडमयाचे खास पारितोषिक या पुस्त- 
काला मिळाले आहे. 


आकार: क्राउन चतुर्थाश 0 पृष्ठे: ४४ 0 मूल्य: रु. २.५० 


उद्याचे नागरिक? पुस्तकमाला 


भारताचे तत्कालीन शिक्षणमंत्री डॉ. ल्रिगुण सेन यांनी ६ ऑक्टो- 
बर १९६७ या दिवशी या पुस्तकमालेचे उद्घाटन केले. विज्ञान व 
तत्रज्ञान यांची मुख्य तत्त्वे, त्यांचे व्यावहारिक उपयोग, जगप्रसिद्ध 
शास्त्रज्ञ, आपल्या शेजारचे देश, निरनिराळे व्यवसाय, वगेरे विषयांची 
शालेय विद्यार्थ्यांना ओळख करून द्यावी हा या पुस्तकमालेचा उद्देश 
आहे. ही पुस्तके मोठ्या टाइपांत छापली असून त्यांत सुंदर रंगीत 
चित्रेही भरपूर प्रमाणात आहेत, शिवाय ती तज्ज्ञांनी साध्या व आकर्षेक 


भाषेत लिहिली आहेत. या पुस्तकांनी > क अभ्यास 
सोपा व मनोरंजक होईल. ॥ पुस्तकांनी मुलांचा शाळेतील 


१२ 


*_ 


*१. चराचरांना पृथ्वी ओढी : सोली पावरी, रसिक शाह 


न्यूटनपासून आइन्स्टिनपर्यंत २०० वर्षांचे अंतर असले तरी इथे ते 
फक्त ३२ पानांचे अंतर आहे. पृथ्वीवरील आणि अवकाशातील गुरुत्वा- 
कर्षणासंबंधीच्या सिद्धांताचे विवरण सोप्या भाषेत आणि भरपूर 
चित्रांच्या साहाय्याने केले आहे. 


*सध्या उपलब्ध नाही. 


*२. आपले पुर्वज कोण? : रसिक शाह 


माणूस माकडांचा वंशज आहे हा सिद्धांत चूक आहे, हे या पुस्तकात 
सिद्ध केले आहे. सहज पटेल अशा तर्‍हेने लॅमाके आणि डाविन यांचे 
सिद्धांत ओघवत्या भाषेत सांगितले आहेत. शिवाय चित्रेही हे सिद्धात 
समजावून देतात. उत्क्रांती म्हणजे काय हे ज्यांना जाणून घ्यावयाचे 
असेल त्या मुलांना हे पुस्तक खूपच आवडेल. 


*३. आपले सुक्ष्म शत्रू आणि मित्र : सोली पावरी 


पूर्वी ज्यांनी हजारो माणसांच्या आरोग्याचा बळी घेतला त्या अगदी 
लहानसहान प्राण्यांची ही सचित्र कहाणी. पण हेच सुक्ष्म जंतू माण- 
साचे मित्रही आहेत. त्यांचा शोध कसा लागला, त्यांचे प्रकार किती, 
ते माणसांना कसे घातक आहेत आणि कसे उपकारक आहेत याची 
मूलभूत माहिती या पुस्तकात मिळेल. 


*४. सामर्थ्यंवान परमाणू : रसिक शाह 


हिरोशिमा आणि नागासाकी या ठिकाणी झालेल्या उत्पातामागील 
शक्‍तीचा उपयोग माणसाच्या सुखासाठीही करता येतो, हे या छोट्या 
पुस्तकात दाखवून दिले आहे. परमाणूची घटना, त्याचा इतिहास, 
क्‍्यूरी दांपत्याला लागलेला रेडियमचा शोध, परमाणु युगात किरणो- 
त्सर्गाचे महत्त्व, यांची ओळख या पुस्तकात होते. 


*५. विज्ञानाचे भार्गदर्शक-१. लुई पाश्चर : इर्वाँ फेटस 


माणसाला हरघडी उपयोगी पडणारे अनेक शोध लावून ज्याने 
फ़ान्स देशाची प्रतिष्ठा वाढविली त्या लुई पाश्‍चरची ही जीनकहाणी. 
'पाश्‍चरीकरण' केलेल्या दुधाची बाटली हातात धरणार्‍या प्रत्येक गृहि- 
णीने आणि कुल्याची खोडी काढल्यानंतर ज्याला कुत्रा चावला आहे 


अशा प्रत्येक मुलाने पाश्‍चरची आठवण ठेवली पाहिज. 


१३ 


*६. लाल रंग हा रक्‍ताचा: रसिक शाह 


रक्‍त म्हणजे काय आणि रक्‍ताचे कार्य काय याची अचूक कल्पना 
या पुस्तकावरून येते. रक्ताचे अभिसरण आणि राजमार्ग व छोटे रस्ते 
यांवरून होणारी मालाची वाहतूक यांची तुलना खरोखरच मजेदार 
आहे. ॅ 


७. आपले आशियाई बंधू--१. इराण: वानू गोंडा 


कोणताही होशी प्रवासी लहान मुलाला इराणचा कानाकोपरा दाख- 
वून आणू शकत नाही, पण हे पुस्तक मात्र त्याला सबंध इराणची सहल 
घडविते. इराणचा इतिहास, भूगोळ, लोक, त्यांची जीवनपद्धती यांचे 
दर्शन या पुस्तकात घडते. 


८. देशांचे रखवालदार : सोली पावरी, पेरिन आदरियनवाला 


एका कुटुंबातील माणसे आणि देशाचे रक्षण करणाऱ्या दलांचे प्रति- 
निधी यांच्यातील हा संवाद. पोलिस आणि सैन्यदल यांत कतृंत्वाला 
भरपूर वाव आहे याकडे मुलांचे जास्त लक्ष जायला पाहिजे. पोलिसांच्या 
क्तेव्यनिष्ठेची आणि परमवीर चक्र मिळविणार्‍या सैनिकांच्या शौर्याची 
गाथा वाचून प्रत्येक बालवाचक रोमहधित होतो. 


९. चला सूर्याकडे: रजनीकांत मोदी 


या पुस्तकाच्या साहाय्याने लहान मुले अंतराळाची-चंद्र, शुक्र, 
बुध यांची-सहल करू शकतात आणि सूर्याचे जवळून दर्शन घेऊ शकतात ! 
एक उक्रृष्ट विज्ञान-काल्पनिका (सायन्स-फिक्शन'). यात पंखयंत्र, 
चिवध्वनिवाहक नावाची यंत्रे, शांतिनिद्रा नावाच्या गोळचा अशा 
अनेक कल्पनारम्य गोष्टी आहेत. 


१०. आपली नेसगिक घोंगडी : रजनीकांत मोदी 


आपले शरीर नेहमी “एअर कंडिशन्ड' ठेवणार्‍या त्वचेसंबंधी हे 
पुस्तक आहे. त्वचा म्हणजे कुठेही शिवण नसलेला सदरा. त्वचेची घटना, 
कार्य, त्वचांतर (स्कित ग्रॅफ्टिग), त्वचा पेटी (स्किन बँक), त्वचा 
संव्धेन (कल्टिव्हेटिंग दि स्किन) आणि प्लॅस्टिक शस्त्रक्रिया (कॉस्मे- 
टिक किवा करेक्टिव्ह सर्जरी) यासंबंधी अद्यावत शरीरशास्त्रीय माहिती 
या पुस्तकात सोप्या भाषेत दिली आहे. 


अ 


११. विज्ञानाचे मार्गदर्शक--२ हाफकिन: ह. ई- झाला 


पृथ्वीवरील माणसांच्या संख्येपेक्षा दसपट संख्येने असलेले उंदीर हे 
अन्नधान्य तर खातातच; शिवाय ते महामारी (प्लेग) पसरवितात. 
महामारी व पटकी (कॉलरा) या भयानक रोगांवर हाफकिनने कसा 
विजय मिळविला त्याची ही कथा. सुप्रसिद्ध हाफकिन इन्स्टिट्यूटच्या 
संचालकांनीच लिहिलेली. 


१२. घरकुलात बीज: विनोद प्रकाश 


विजेविषयी सवे मुलांना कुतूहळ वाटत असते. विजेचा प्रवाह 
म्हणजे आहे तरी काय ? वीज, विजेची उपकरणे, ती वापरण्याची 


पद्धत यासंबंधी_अत्यंत प्राथमिक माहिती या पुस्तकात मिळेल. 


१३. अन्नाचा प्रवास: डॉ. सो. सत्यवती सिरसाट 


जीवनसत्त्वे म्हणजे काय, कोणत्या पदार्थामध्ये कोणती जीवनसत्त्वे 
असतात, आपण खाल्लेल्या पदार्थांचा प्रवास शरीराच्या निरनिराळ्या 
भागांतून कसा होतो, त्या भागांमध्ये अन्नावर कोणते संस्कार होतात, 
अन्नामुळे शक्‍ती निर्माण होऊन आपली वाढ कशी होते, या स्व प्रश्‍नांची 


उत्तरे या पुस्तकात मिळतात. 
१४. आपले आशियाई बंधु- ब्रह्मदेश: वानू गोंडा 


ब्रह्मदेश म्हणजे तेथील पगोडे, जंगले, तांदूळ, तेल, चिरूट व 
स्त्रियांनी चालविलेली दुकाने यांची आपल्याला आठव होते. 


ब्रह्मदेश बरीच वर्षे भारताचा एक भाग होता आणि भारताचा 


शेजारी असूनही तेथील समाज जनता चालरीती, भाषा, धार्मिक व 
सामाजिक चालीरीती आपल्यापासून पुर्णपणे भिन्न आहेत. अशा देशा- 


बह्ळची माहिती आपल्या मुलांना मनोरंजक व उद्बोधक वाटेल अशा 
रीतीने हे पुस्तक लिहिले आहे. 
१५. देशाचे शिल्पकार : सोलीं पावरी, पेरिन आदरियनवाला 

अजून बरेचदा आपले पालकच त्यांच्या मुलाने कोणता व्यवसाय 
निवडावा, हे ठरवितात. कोणकोणते व्यवसाय उपलब्ध आहेत याची 
मलाचा कोठे कल आहे, हे पाहूनच त्याचा 
[ला मदत करायला हवी. वैद्यकीय, अभि- 


यांत्रिक, हिशेबनीस, प्रवासी मार्गदर्शक अशा विविध व्यवसायांची 
ओळख या पुस्तकात करून दिली आहे. 


बण 


१६. चला चंद्रावर स्वारी करूया : चि. श्री. कर्वे 


निंबोणीच्या झाडामागे दडून बसलेल्या चांदोबाला माणसाने शेवटी 
कसे गाठले याची रोमहर्षक वैज्ञानिक सत्यकथा. सोळाव्या शतकात 
गॅलिलिओने दुविणीतून घेतलेल्या चंद्रदर्शनापासून 'अपोलो-११ 
यानातून माणसाने केलेल्या चंद्रावरीळ स्वारीपर्यंतचे अविरत प्रयत्न, 
अग्निबाण, अवकाशयान, यांची कार्यपद्धती याविषयी मनोरंजक माहिती. 


२१-२२. आकाशसंडप (भाग १व २): बाबूराव सावे 


चंद्राची आपल्याला आता चांगलीच ओळख झाली आहे. पण चंद्रा- 
शिवाय या अनंत अवकाशामध्ये अगणित ग्रह, तारे व नक्षत्रे दिसतात. 
ध्रुव, शमिष्ठा, सप्तर्षि, रोहिणी, पुनर्वसु, चित्रा, स्वाती, मंगळ, शुक्र, 


इत्यादि मंडळींची तोंडओळख या पुस्तकात होईल आणि बालवाचकांना 
आकाशमंडपाचे निरीक्षण करण्याचा छंद जडेल. 


बंगाली, मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्रजी, कन्नड, तामिळ, तेलगू, 
मल्याळम आणि संस्कृत या भाषांमध्ये उपलब्ध. 


क्रमांक १ ते १२ : प्रत्येकी रु. १-८० व क्रमांक १३, १५, १६ 
२१ व २२: प्रत्येकी रु. २-००. 


बाल वाडास 
राजा मंगळवेढेकर 
अगडं बगडं 


शैलजाराजे, राजा मंगळवेढेकर, वसुधा पांटील, शरच्चंद्र बडोदेकर 
अंगप पंगत 


चिमणी, ससा, मनी, मोत्या, मोर, फुगा, सर्कस, अशा बाळगोपा- 
ळांच्या ओळखीच्या विषयांवरची गाणी या दोन छोट्या पुस्तकांत 
आहेत. एखादे निर्थक बडबडगाणेही आहे. या गाण्यांत अगदी मजेदार 
आणि मुलांना आवडतील अशा कल्पना आहेत, नादमाधर्य आहे. चाली- 
वर आणि हावभाव करून म्हणता येतील अशी ही गाणी आहेत. छोट्या 
मुलांना खिळवून ठेवतील अशी छान छान चित्रे प्रत्येक गाण्यासोबत 
आहेत. एरवीपेक्षा वेगळ्या आकारातील ही पुस्तके मोठ्या अक्षरात 
छापली. आहेत. 
अगडं बगडं पृष्ठ: १६ 


ठं ढे मूल्य: रु. १.०० 
अगत पगत पष्ठे: २ भू १ 


म्‌ल्य 5 रु १७०७०० 


भावडत्या कथा पुस्तकसाला 


पाच ते नऊ वर्षांच्या मुलांचे मनोरंजन व्हावे आणि त्यांना वाचनाची 
गोडी लागावी यासाठी मुद्दाम ही पुस्तके तयार केली आहेत. मुलांमध्ये 
प्रिय झालेल्या भा. रा. भागवत, लीलाधर हेगडे यांच्यासारख्या लेखकांनी 
या चटकदार गोष्टी लिहिल्या आहेत. मजेदार कल्पना, सोपी, साधी 
भाषा, मोठा टाइप आणि भरपूर रंगीत चित्रे यांमुळे ही पुस्तके मुलांना 
खूप आवडतात. या पुस्तकमालेचा संच म्हणजे वाढदिवसाची आदश 
भेट. 


या मालेतील 'खाशी जिरली वाघोबाची' आणि 'मनी हरवली, 
मनी सापडली” या पुस्तकांना महाराष्ट्र सरकारची बालवाडमयाची 
पारितोषिके मिळाली आहेत. 


सशाची फजिती : लीलाधर हेगडे 

. कोल्होबाची चंगळ : श्रीकृष्ण गंधे 

. झाडाला जेव्हा पैसे लागतात : तु. मो. साळी 
खाशी जिरली वाघोबाची : भा. रा. भागवत 
जादूची पिशवी : भा.रा भागवत 

. शेपटी अर्धी, त्यात दिवाळीची गर्दी: शैलजा राजे 
. कोल्होबा जिंकले, कोल्होबा ह्रले : शरच्चंद्र बडोदेकर 
. पारिजातक: वसंत शिरवाडकर 

मच्छरी शेटजी खीर खातात: भा. रा. भागवत 
१०. पराक्रमी इटकु पिटकु: शैलजा राजे 

११. इटकु पिटकूची सहल: शैलजा राजे 

१२: मनी हरवली, मनी सापडली : लीलाधर हेगडे 


क 


* 


७ 6 ५0 "7. << "५ ०७ 2 


ट्ट 


8 त फा वोर ७ पृष्ठे : २४ 0 मूल्यू: रु. १.०० 
क्र. २, व ५ ते ११० पृष्ठे १२ 0 मूल्य : पैसे ५० 


१७ 


| 


संस्कृत 
वा. दि. गांगल 
भतृंहरीयम्‌ 


शतकत्रयाचा कर्ता राजा भतहरी नीतीकडून शृंगाराकडे आणि 
शृंगाराकडून वैराग्याकंडे कसा वळला याचा शोध घेणारे त्याच्या जीव- 
नावर आधारित नवे संस्कृत नाटक. नाट्यतंत्राच्या जुन्या व नव्या 
नियमांचा संगम साधून लिहिलेले. त्यात दुर्बोध शद्व नाहीत, दीथे समास 
नाहीत. त्यात प्रसादगुण असल्याची ग्वाही तर श्री. प्र. बा. गर्जद्रगडकर, 
यांनी प्रस्तावनेत दिली आहे. 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: ५२ 0 मूल्य: र. ५.०० 


पाठ्यपुस्तके 


प्रा. थ्रो. र. भिडे संपादक 
नल-दसयंती स्वयंवर 


शिवकालाच्या उत्तरार्धातील एक प्रमुख आख्यानक कवी रघुनाथ 
पंडित याच्या या आख्यानाला श्रीहर्षाच्या नैषधघचरिताचा आधार 
असला, तरी ते संस्कृतचा निव्वळ अनुवाद नव्हे. रघुनाथ पंडिताच्या 
स्वतंत्र प्रज्ञेच्या विलासाचे वैशिष्टय पटविणारी अनेक आकर्षेक स्थळे या 
काव्यात आढळतात. 


या महाविद्यालयीन आवृत्तीसाठी नवनीतकारांची संहिता प्रमाण 
मानण्यात आली आहे. या आवृत्तीत मूळ पद्य, त्याखाली ही शद्वांचे 
अर्थ, महत्त्वाच्या शद्वांवर विस्तृत टीपा आणि संबंधित पद्यांतील अलंकार 
असा क्रम ठेवला आहे. याशिवाय तीन परिशिष्टे आणि प्रदीधे प्रस्तावना 
आहे. पहिल्या परिशिष्टात नवनीतकारांच्या संहितेत नसलेली ४० 
प्रक्षिप्त पद्य, शद्वार्थ, टिपा व अलंकार दिले आहेत. दुसर्‍या परिशिष्टात 
संहितेतील पद्यांमध्ये आलेल्या अलंकारांचे तपशीलवार विवेचन केले 
आहे. तिसर्‍या परिशिष्टात संहितेमध्ये आलेल्या वीस वृत्तांची ओळख 
करून दिली आहे. छत्तीस पानी प्रस्तावनेत मराठी आख्यानक कवि- 
तेची उत्पत्ती व इतिहास, रघुनाथ पंडिताचे चरित्र, आख्यानाचा 
रचनाकाल, कथानक, रस, भाषाशैली इत्यादी मुद्यांचा सांगोपांग उहा- 
गज असून नल, दमयंती व हंस यांची व्यक्‍तिचित्रेही रेखाटली 
आहेत. 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: १४० 0 मूल्य: रु. ६.०० 


१८ 


शाम पिटके 
विद्युत्यशोदीप 


या पुस्तकात विजेची उपकरणे, वार्यारिगच्या पद्धती, विजेची कामे 
करताना पाळावयाचे सुरक्षिततेचे नियम, प्रथमोपचार इत्यादि इलेक्ट्ि- 
शियनच्या व्यवसायाशी आणि त्याच्या अभ्यासक्रमाशी संबंधित अशा 
सर्व गोष्टीचे मुद्देसूद विवेचन सोप्या भाषेत केलेले आहे. सोबत सुमारे 
शंभर आकृत्या असल्याने हे विवेचन अधिकच सुबोध झाले आहे. यात 
इंडियन इलेक्ट्सिटी रूल्स दिले असून आयू. एस्‌. आयु. ची चिन्हे 
वापरली आहेत. विजेची कामे करताना कामगार नेहमी ज्या चुका 
करण्याची शक्‍यता असते त्या चुका टाळण्यासाठी उपयुक्‍त सुचनाही 
दिल्या आहेत. 


या पुस्तकातील प्रकरणे: (१) सुरक्षिततेचे नियम; (२) प्रथमो- 
पचार; (३) उपयुक्त हत्यारे; (४) विद्युत्‌ साधन; (५) विद्युत्‌ 
प्रवाह; (६) विद्युत्‌ मंडल; (७) वायरिंग करण्याच्या विविध 
पद्धती; (८) केबल्स; (९) जॉइंटिंग आणि सोल्डरिंग; (१०) 
विद्युत्वाहक आणि विद्युत्विरोधक; (११) डी. सी. यंत्रे; (१२) 
ए.सी. यंत्र; (१३) प्रकाश; (१४) विद्युतमापके; (१५) विजेचे 
वाहन आणि वाटप; (१६) लिफ्ट; (१७) इंडियन इलेक्ट्रसिटीचे 

नियम; (१८) प्रयोग; (१९) उपयुक्‍त कोष्टके. 


पी. डब्ल्य. डी. सेकंड क्लास वायरमन, आय्‌. टी. आय. वायरमन, 
आय. टी. आय. इलेक्ट्रिशियन, इत्यादि अभ्यासक्रम करणाऱ्या तसेच 
नॅशनल अँप्रेटिस परीक्षेस किवा तांविक विषय घेऊन शालांत परीक्षेस 
बसणार्‍या विद्यार्थ्यांना अत्यंत उपयुक्‍त पुस्तक. 


पुस्तकाचे सरकारच्या तांत्रिक 
पुस्तकाचे लेखक श्री. शाम पिटके महाराष्ट्र "च्या 
शिक्षण मंडळात सिनियर इन्स्ट्रकटर (इलेक्ट्रिकल) म्हणून अध्यापनाचे 
कार्य करीत आहेत. 


भाकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: १६४ 0 मूल्य: ९.-५०*९ 


१९ 


प्रा. प्र. गं. मुळे 


लोकप्रशासनाची मूलतत्वे 


मराठी माध्यमातून राज्यशास्त्राचा पदवी किवा पदव्युत्तर अभ्यास- 
क्रम करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी लोकप्रशासनाच्या सवे अंगोपांगांचे 
विस्तृत विवेचन या पुस्तकात केले आहे. संघटनेचे तत्त्व ((078311129- 
ए०॥) , पंक्तिघटक (1.10 8४०1०1७5) , नोकरव्यवस्था (ऐल०्याथ 
॥तयाा$8001) प्रशासकीय सत्ता (&वाययांपाडवएट ?0ए]१ा) 
आणि प्रशासकीय जबाबदारी (तपया$ण20ए० २०७७००1109) 
या व इतर अनेक महत्त्वाच्या मुद्यांचे भारतीय लोकप्रशासनाच्या 
संदर्भात विस्तृत व चिकित्सक विवेचन हे ह्या पुस्तकाचे खास 
वैशिष्ट्य आहे. इंग्रजी संज्ञांना सोपे मराठी पर्याय वापरले आहेत व॑ 
पारिभाषिक शद्वांची सूचीही दिली आहे. 


या पुस्तकातील प्रकरणे: (१) लोकप्रशासनाचे स्वरूप; (२) 
संघटना: स्वरूप व तत्त्वे, (३) लोकप्रशासनाचा प्रमुख प्रशासक; 
(४) संघटनेचे घटक; (५) पंकक्‍्तिघटक; (६) नोकरव्यवस्था 
(पदांचे वर्गीकरण व वेतनश्रेणी); (७) नोकर व्यवस्था (भरती व 
लोकसेवा आयोग); (८) नोकर व्यवस्था (प्रशिक्षण व बढती) ; 
(९) नोकरव्यवस्था (शिस्त व सेवानिवृत्ती); (१०) अर्थविषयक 
प्रशासन; (११) प्रशासकीय सत्ता; (१२) प्रशासकीय जबाब- 
दारी; (१३) लोक व लोकप्रशासन; (१४) भारतीय राज्यकार- 
भाराचे स्वरूप. 


अठरा वर्षांचा महाविद्यालयीन अध्यापनाचा अनुभव असलेले प्रा. 
प्रभाकर गंगाधर मुळे हे सध्या वाशीम येथील रा. आ. कला व मि. क. 
वाणिज्य' महाविद्यालयात राज्यशास्त्राचे ज्येष्ठ प्राध्यापक आहेत. 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: १२७ 0 मूल्य: रु. ५.०० - 


सुभाष भेंडे व रा. का. बर्वे 
सारताच्या आथिक समस्या 

भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात भारतीय अर्थशास्त्राने विविध 
वळणे घेतली व देशापुढे अनेक आथिक समस्या उभ्या राहिल्या. काही 
समस्यांची रूपे बदलत गेली व काहींनी उग्ररूप धारण केले. भारताच्या 
या समस्यांच्या सर्व अंगोपांगांचा तपशीलवार अभ्यास या पुस्तकांत 
करण्यात आला आहे. 


आकार: डेमी अष्टमांश () पृष्ठे: ४०७ 0 मूल्य: रु. १५.०० 


२० 


भास्कर घोंडो कर्वे आणि वि. स. गवाणकर 


अभिनव भाषा व्यवसाय 


केवळ नेमलेल्या पाठ्यपुस्तकांचे वाचन करून अभ्यासक्रम खऱ्या 
अर्थाने विद्यार्थ्यांच्या पचनी पडत नाही. त्यासाठी व्यवसायात्मक स्वाध्या- 
याची गरज असते. म्हणून इयत्ता पहिली ते चोथीच्या मराठी भाषेच्या 
अभ्यासक्रमांवर आधारित ही छोटी पुस्तके प्रकाशित केली आहेत. 
केवळ धोकंपट्टी न करता विद्यार्थ्याला स्वतःची बुद्धी चालविण्याची 
सवय लागावी हा या पुस्तकांचा हेतु आहे. ज्ञान आणि अनुभव यांची 
सांगड घालण्यासाठी चित्रे आणि वस्तुनिष्ठ प्रश्‍न यांचा उपयोग केला 
आहे. मोठा टाइप आणि सुबक छपाई ही या पुस्तकांची वैशिष्ट्ये. 


पहिले पुस्तक-पृष्ठे: २२ छ मूल्य: रु. १.०० 
दुसरे पुस्तक-पृष्ठे: ४० ७) मूल्य: रु. १.२५ 
तिसरे पुस्तक-पृष्ठे: ४८ ठ मूल्य: रु. १.५० 
चौथे पुस्तक-पृष्ठे; ५६ 8 मूल्य: रु. १.७५ 


विजय ताटके, ग. घों. चिवाव, मो. गौ. चाफेकर 


गणित 
हे पुस्तक प्राथमिक शाळांतील शिक्षक, माध्यमिक शाळांतील गणित 
विषयाचे शिक्षक, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांकरिता 
असलेल्या ट्रेनिंग कॉलेजातील विद्यार्थी-शिक्षक यांच्याकरिता मुख्यत्वे 
लिहिले आहे. पुस्तक लिहिताना गणित विषयाच्या अभ्यासक्तनाच 
अगदी आरंभापासूनच्या इयत्तेतच भूमितीचा व बीजगणिताचा काही 
भाग अंतर्भूत झालेला आहे, या गोष्टींचाही विचार केला आहे. 


या पुस्तकातील प्रकरणे: गणितशास्त्राचा इतिहास, गणित शिक्ष- 
णाची ध्येये व उद्दिष्टे, गणित-विषयाच्या अध्यापनाच्या पद्धती, गणि- 
ताचा अभ्यासक्रम, अंकगणित, अक्षरांचे गणित (बीजगणित), बीज- 
गणित (पुढे चालू), भूमिती, आलेख, व्येवसाय व लक्षात ठेवण्याजोग्या 


काही गोष्टी. 


या पुस्तकाचे लेखक प्रशिक्षित व प्रदीधं अनुभव असलेले लेखक 
असून त्यांनी या विषयावर लेखनही केळे आहे. 


आकार डेंगी अष्टांग 2प्येक्री २कपूत्य त ४:०० 


२१ 


डॉ. अ. का. पाठक 


विज्ञानाचे अध्यापन 


प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील विज्ञान-शिक्षणाने विद्यार्थ्यांना 
विज्ञान विषयाची गोडी लागली पाहिजे. विज्ञान व व्यवहार ह्यांमध्ये 
असलेला घंनिष्ट संबंध त्यांच्या लक्षात आला पाहिजे. विज्ञान केवळ 
वस्तुनिष्ठ नसून जीवननिष्ठ आहे हे त्यांच्या मनावर बिबले पाहिजे. 
एवढ्यासाठी विज्ञान-अध्यापन शास्त्रोक्त व प्रभावी झाले पाहिजे. 
हे उद्दिष्ट ध्यानात ठेवून हे पुस्तक लिहिले आहे. 


या पुस्तकातील प्रकरणे: विज्ञान-अध्यापनाचे हेतू, विज्ञानाचे स्थान, 
विज्ञान-अध्यापन-पद्धती, विज्ञानाचे पाठ, विज्ञान-मंडळ, विज्ञानाच्या 
अभ्यासक्रमाचे तत्त्वज्ञान, सामान्य विज्ञानाचा आजचा अभ्यासक्रम, 
विज्ञानाची पाठ्यपुस्तके, दृक्श्राव्य, साधने, प्रयोगशाळा, विज्ञानाचे 
प्रयोग, विज्ञानाची परीक्षा, विज्ञान-अध्यापक व मूल्यमापन तंत्र. 


आकार: डेमी अष्टमांश (0) पृष्ठे: १५६ 0) मूल्य: रु. ६.०० 


प्रा. ना. अ. वझे 
व्यवसाय मार्गदर्शन 


बहुतेक माध्यमिक शाळांतून इयत्ता दहावीसाठी आठवड्यातून 
एक तास व्यवसाय मार्गदर्शनासाठी दिला जातो. व्यवसाय मार्गदर्शनाची 
जबाबदारी उचलणाऱ्या शिक्षकांना हा उपक्रम अधिक उपयुक्‍त कसा 
करता येईल, या दृष्टीने यासाठी कोणती साधने वापरावीत, कोणते 
तंत्र अनुसरावे, या उपक्रमाचे शालेय नियोजन कसे करावे इत्यादि 
प्रश्‍नांची चर्चा या पुस्तकात केली आहे. 


या पुस्तकातील प्रकरणे: व्यवसाय मांगेदर्शनाची समस्या व भूमिका, 
व्यावसायिक मार्गदर्शनाची तात्त्विक बैठक, व्यवसाय मार्गदर्शनाचे 
शालेय नियोजन, व्यवसाय मार्गदर्शनाची साधने, व्यवसाय मार्गदर्शना- 
तील तंत्रे, तुमचे प्रश्‍न आमची उत्तरे. परिशिष्टे: १: संदर्भ ग्रंथांची 
सूची, २: व्यवसाय मार्गदर्शनासाठी उपयुक्‍त असलेल्या व्यवसाय- 
पत्रिका व इतर प्रकाशने. 


पर्त्चिका व इतर प्रकाशने. 
आकार: डेमी अष्टमांश पृष्ठे: ११५ 0 मूल्य: 0 रु. ४.०० 


९ 


भेण्डे, बर्व व शेळके 
अर्थशास्त्र परिचय 


महाराष्ट्रातील उच्च माध्यमिक १२ व्या इयत्तेच्या अभ्यासानुसार 
हे पुस्तक लिहिले आहे व त्याला महाराष्ट्र राज्यात पाठ्यपुस्तक म्हणून 
मंजुरी मिळालेली आहे. 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे १८४ 0 मूल्यः रु. ८.२० 


नीरा देसाई व धैयेबाळा व्होरा 


आधूनिक भारत 


नवाभारत कोणत्या मार्गाने जात आहे हे नीट समजून घेतले तरच 
भावी. काळात आजची तरुण पिढी आपली वाट योग्य रीतीने उचलू 
शकेल हे उद्दिष्ट घ्यानात ठेवून इ. स. १८१८ ते १९६६ या कालखंडाचा 
हा इतिहास तयार केला आहे. 


या पुस्तकाच्या पहिल्या विभागात राजकीय घटनात्मक विकासाचा 
परिचय करून देण्यात आला आहे. दुसर्‍या विभागात सामाजिक व 
सांस्कृतिक विकासाची ओळख करून दिलेली आहे. व तिसर्‍या विभागात 
आथिक विकासांची रूपरेषा दिलेली आहे. 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे: २८४ 0 मूल्य: रु. १२-०० 


सीताराम शास्त्री 
इतिहास, नागरिकशास्त्र व शासनपद्धती इ. ४ थी करिता 


गोमंतकांतील प्राथमिक शाळांच्या अभ्यासक्रमानुसार हे उटा 
लिहिले आहे. यातील इतिहास व नागरिकशास्त्र हे विषय सवे य 
शाळांतील मुलांना या विषयावरील पुरवणी वाचन म्हणून उप 
वाटतील: 


आकार: डेमी अष्टमांश 0 पृष्ठे ७८ 0 मूल्य: रु -चैन्रेण 
-२-७९० 


4 कक्कर 


२३ 


एच्‌. जे. फरिअस व दि. ग. खरे 
मराठो प्रवेशिका (महाराष्ट्र आवृत्ती) 


महाराष्ट्रातील इंग्रजीत माध्यमाच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना मराठी 
भाषेच्या अभ्यासाकरिता प्रथम पुस्तक. जरूर तेथे विद्यार्थ्यांकरिता व 
शिक्षकाकरिता इंग्रजीत मार्गदर्शन केले आहे. तसेच अक्षर. ओळख 
करून दिल्यानंतर बाराखडी, व जोडाक्षरांचा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने परिचय 


करून देण्यात आला आहे. 
मराठो अवेशिका पुस्तक पहिले 
मराठी प्रवेशिका पुस्तक दुसरे 


इंग्रजी माध्यमाच्या बर्‍याच शाळांतून बहुसंख्य विद्यार्थी अमराठी 
असतात. अशा विद्यार्थ्यांना मराठी शिकविण्याकरिता वरील पुस्तके 
तयार केली आहेत. यात दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम आला आहे व हा 
(वजयी पुरा केल्यानंतर मुलांना मराठी लिहिता, वाचता व बोलता 


येईल. 264 
> "८-७ 
आकार: डेमी अष्टमांश 0 पुस्तक १ ले पृष्ठे: ९४ 0 मूल्य रु. रे"५ण 
0 पुस्तक २ रे पृष्ठे: ५६ 0 मूल्य रु. सश? 


ट्ट ऱ्श् छु १ 


(२-1 


2 49% 


यि 


23. 1: (22 ०३ अह (र 
सामया पाब्लकशान्स प्रा. ल. 
१७२, मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालय मार्ग, दादर. 
मुंबई-७ ०० ० 4 २ 


दूरध्वानि: ८८२०२३० तारेचा पत्ता : बुकमार्क 
छ्छे 
एफू-६, बँक ऑफ वरोडा बिल्डिंग, पार्टमेन्ट स्ट्रीट, 


नवी दिल्ली-१ १० ०० 4 
दूरर्ध्वान : ३१०१४१ (३१००८२ 


धी बुक सेन्टर लि. ( मुद्रणालय विभाग ) मुंबई-४०० ०२२ 


